भगवान महावीर एज्युकेशन सोसायटी, कासारवाडी, 
पुणे संचालित प्रितम प्रकाश स्कूल अँन्ड ज्युनिअर 
कॉलेज, मेगा सेंटर, हडपसर, पुणे या उच्च माध्यमिक 
शाळेचे धन्वंतरी शिक्षण व सामाजिक प्रतिष्ठान, पुणे 
या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MIME ३१२०/प्र.क्र.३२२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ-२०२/पुवि/शाळा हस्तांतरण 
सुनावणी/२०२१/३९०२, दिनांक २५ मे, २०२१ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
भगवान महावीर एज्युकेशन सोसायटी, भोसरी, कासारवाडी, पुणे संचालित प्रितम प्रकाश स्कूल अन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज, मेगा सेंटर, हडपसर, पुणे या स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावरील उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११वी ते 
१२ वी, सर्व शाखा) शाळेचे, धन्वंतरी शिक्षण व सामाजिक प्रतिष्ठान, सिंहगड रोड, पुणे या संस्थेस हस्तांतर 
करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, धन्वंतरी शिक्षण व सामाजिक प्रतिष्ठान, सिंहगड रोड, पुणे या संस्थेकडे हस्तांतर 
करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(४ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(६) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३१२०/प्र.क्र.३२२/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शा्ती व्यतिरिक्त 
आवश्यक अटींचा समावेश करून, Mad व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात करावी व 
त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202908 949934930229 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by 


Pravin Rajaram 010 


5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 d3f45fae92 
541 af 


a 
imber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5ba13f 
U n h e 51213ad071acd53714a284, Pi Raji indhe 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ss 
a 


Wa: 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
३) प्रशासकीय अधिकारी, महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभाग, पुणे 
) अध्यक्ष/ सचिव, भगवान महावीर एज्युकेडान सोसायटी, कासारवाडी, पुणे 
) अध्यक्ष/ सचिव, धन्वंतरी शिक्षण व सामाजिक प्रतिष्ठान, सिंहगड रोड, पुणे 
) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


